महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअप- १२२१/प्र.क्र.२२(भाग-५)/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: 09 फेब्रुवारी, 2022 


संदर्भ : शासन आदेशा क्रमांक कअप-१२२१/प्र.क्र.२२/१४ब, दि.३०.०८.२०२१ 


शासन आदेठा 


सन २०२०-२०२१ या निवडसूची वर्षात मंत्रालयीन विभागातील खालील सहायक कक्ष अधिकारी 
[गट-ब (अराजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१४ : रु.३८६००-१२२८००] यांना कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) 
वेतनश्रेणी 5-१७ : रु.४७६००-१५११००] पदावर संदर्भाधीन आदेशाद्वारे विहीत अटीच्या अधीनतेने निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली असून त्यांची पदस्थापना खालील तकक्‍्त्यामधील स्तंभ क्र.५ मध्ये 
दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात आली होती. सदर आदेशामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात 
येत असून, सदर सहायक कक्ष अधिकारी यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीअंती सुधारीत 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ नांव सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा सुधारीत पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती विभाग विभाग 
hae २ ३ शिका ५ & 
१) | श्रीमती | यो.श्री.माळप गृह विभाग विधि व न्याय विभाग गृह विभाग 
२) | श्री | शो.स.मगर पर्यटन व सांस्कृतिक | पर्यटन व सांस्कृतिक प्रपत्र बढती 
कार्य विभाग कार्य विभाग मा.राज्यमंत्री,सहकार व 
इतर यांचे कार्यालय 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम-४०, परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत 
असलेले श्री.शे.स.मगर, सहायक कक्ष अधिकारी यांना तात्पुरत्या स्वरुपात ते कार्यरत असलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कार्यालयात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. उपरोक्त तरतुदीनुसार त्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांनी समाप्त होईल. त्यानंतर त्यांनी मंत्रालयीन विभागात कक्ष अधिकारी पदावर 
रुजूव्हावे. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०१११४७५४३४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Gajanan 
Bhimrao Gurav 
(ग. भि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


शासन आदेश क्रमांकः कअप- १२२१/प्र.क्र.२२(भाग-५)/१४ब, तारीख: 09 फेब्रुवारी, २०२२ 


प्रत, 

) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४/१४अ 

) निवड नस्ती साप्रवि १४-ब 


A -O 


CC £N 


पृष्ठ २ पैकी २ 


